जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली येथील 
६० अस्थाई पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदआ - २०१८ /प्र.क्र. २१ ४/आरोग्य-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते.रुग्णालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: ३० जुले,२०१८ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक - पदआ २०१७/प्र.क्र.१११/आरोग्य -३, 
दिनांक- १५.०१.२०१८. 
२) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- संआसे/कक्ष-३/टे-५अ/२०० खाटांचे 
सारु गडचिरोली/अपदे/सन १८-१९/८५७०-७१/१८, दिनांक-०२.०७.२०१८. 


शासन निर्णय- 

उपरोक्त अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर 
यांच्या अधिपत्याखालील जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली येथील Go अस्थाई पदांना दि.०१.०१.२०१८ ते 
दि.२८.०२.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


2. आता या झासन निर्णयान्वये सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार जिल्हा रुग्णालय, 
गडचिरोली येथील सदर ६० अस्थाई पदांना दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 


३. सदर पदांवरील खर्च खालील लेखाशिर्षातून खर्ची घालण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
२०१९ या वर्षाकरीता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक-आर-१ 
२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 
११० - रुग्णालये व दवाखाने 
११०-२ - मुसफल क्षेत्रातील व दवाखाने 
(09)(09) - मुसफल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये (२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांक पदआ २०१८/प्र.क्र. २१४/आरोग्य-३ 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक,दि.- ०५.०३.२०१८ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत 


आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८ 0930983&3C9099 असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Cc Av A OO 


ल 
«>> 
. 


टॅ * GS 5 


Digitally signed by Roshani 


R (05 h an | Dinesh Kadam Patil 


DN: CN = Roshani Dinesh 
Kadam Patil, C = IN, S = 


D | a e 5 h Maharashtra, O = Government 


,, Of Maharashtra, OU = Public 
Health Departmen 
Kadam Patil 05५५७० 
+05'30'" 
रो.दि.कदम-पाटील 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
संचाळक,आरोग्य सेवा, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, नागपूर मंडळ, नागपूर. 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, गडचिरोली. 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली. 

. वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

. कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय,मुंबई. 
qo, 


निवडनस्ती (आरोग्य-३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


च 
os 


ह, > 
a) 
? 
a 
a 


oe ° 
t ° ° 
शै ° ° 


४२०० 
o | हे | 
Taree | 


: 
t 
a] 


31313 
4: 
HEI 


215 
8) 
Aa x 


| २० सा.आ.वि.शा.नि.कृ.जिरुग-२०९६/प्रकर.१३८/आ-३/दि.२०. १.९७ 


oN 


Page 1 


9 


